दिनांक 4 ते ७ जानेवारी, २०२३ या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी जलतरण स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्ण्य क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.०१.१२.२०२२. 

२. शासन निर्णय क्र.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग-अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे-२, 
दि.१७.१०.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/जलतरण /२०२२-२३ 
दि.२२.१२.२०२२. 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/१३५७, दि.२७.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक ५ ते ७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी 
स्वि्मिंगपूल कॉम्प्लेक्स,नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा जलतरण स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता 
भारतरत्न स्व. राजीव गांधी क्रीडा संकुल, धारावी, मुंबई येथे दि.१६ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा- 
यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.९४,२००/-(रुपये चौ-यानव 
हजार दोनशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ ते २ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत 
प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ५ ते ७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक २९ डिसेंबर, 2022 AA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 
ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२ 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ३० डिसेंबर, २०२२ ते ७ जानेवारी, २०२३ 
(प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ 
अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी 
दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक 
राहिल. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक 
३० जुले, १९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत sear 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, Bren रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२३०१५४३१६६१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने गात 
Ramdas Ganpat — "ण्य cere ona cn 


D h um al AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.12.30 15:48:41 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२ 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र "अ” 


दिनांक ५ ते ७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी स्विमिगपूल कॉम्प्लेक्स, नवी 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या जलतरण संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | कार्यालय/ विभागाचे नाव 
१ | श्री. विरधवल खाडे, तहसिलदार होय | होय | उपजिल्हाधिकारी, संजय गांधी योजना, मुंबई 
उपनगर जिल्हा, बोरीवली (प), मुंबई 

२ | श्री. कौस्तुभ अ. बेनकर, ad ८ अधिक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व 
सहायक अभियंता उपसा सिंचन विभाग, नागपूर. 

3 श्री. संदीप मा. भोईर, शिप । नाही | नाही | जिल्हा शल्य चिकित्सक रायगड, अलीबाग. 

४ | श्री. श्रीकृष्णा प्र. Se, al a उपनियंत्रक शिधावाटप ग परिमंडळ, 
शिधावाटप निरिक्षक कांदिवली, मुंबई. 

५__ | श्री. विकास ज. देसाई, लघुटंकलेखक | नाही | नाही | पुर्नवसन विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 

६ | श्री. जयदेव अ. देशपांडे, aul a जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार 
सहाय्यक लेखाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 

७ | श्री. ज्ञानेश्‍वर सु. खुटवड, faa ka कार्यालय, रोहा. 
उपजिल्हाधिकारी 

८__| श्री. प्रदोप ल. तांबे, जमाबंदी अका. | नाही | नाही| तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, येवला. 

९ | श्री. रसिक अशोक वऱ्हाडे, होय । होय | जिल्हा उद्योग केंद्र बुलढाणा. 
कनिष्ठ लिपिक 

१० | श्री. गगन गणपतराव देशमुख,तलाठी | होय । होय पील कार्यालय, पन्हाळा, कोल्हापूर. 

११ | श्री. रुपेश कि. पालवे, pe | तहसिलदार, तहसिलदार कार्यालय, 
नायब तहसिलदार बोरीवली. 

१२ | श्री. नितीन भा. नवाथे, baad ome कृषि विभाग, जिल्हा परिषद अमरावती. 
कनिष्ठ सहाय्यक 

१३ | श्रो. रोहीत र. Tas, | a राज्यकर सह आयुक्‍त कार्यालय, जी.एस.टी. 
राज्यकर निरीक्षक ऑफोस, अमरावती 

१४ | श्री. आनंद रमेश पडोळे, होय | होय पील कार्यालय, भंडारा. 
निरिक्षक अधिकारी 

१५ | श्री. अजिक्य आनंदराव प होय । होय पीलदार कार्यालय, राधानगरी, कोल्हापूर. 
तांत्रिक सहाय्यक 

१६ | श्री. उदय अ. जोजारे, जि ae उप अभियंता कार्यालय,नांदेड, म.औ.वि.म. 
तांत्रिक सहाय्यक उद्योग विभाग, नांदेड. 

१७ | श्रीमती स्मिता दि. अजबे, नाही । नाही । राज्यकर सहआयुक्त, नोडल-९, जी.एस.टी. 
राज्यकर अधिकारी भवन, मुंबई. 

१८ | श्रोमती सुप्रिया शि. भोसले, po aaa आस्था-३, पुणे विभाग, पुणे. वस्तू ब सेवा 
राज्यकर निरिक्षक कर भवन, येरवडा. 

१९ | श्री. सतीश ना. सोनवाने, नाही । नाही | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी, (प्रशिक्षक) 

२० | श्री. महादेव आ. कसगावडे नाही । नाही | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, विभागीय 


जिल्हा क्रोडा अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


क्रोडा संकुल, शास्त्रीनगर, येरवडा, पुणे . 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक ५ ते ७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी स्विमिंगपूल कॉम्प्लेक्स, नबी दिल्ली 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 


शासनाच्या जलतरण संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. | तपशील 11 ||| रुपये | 
(अ) | (निवड चाचणी आयोजनाप॒वीचा खर्च) 
ia निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत स्पर्धकांना पत्र पाठविणे, axed १,०००/- 
व फॅक्स्‌/झेरॉक्स/मुद्रण सामुग्री/टंकलेखन व इतर खर्च 
(ब) | निवड चाचणी आय रघ 
१ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेबक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या २,०००/- 
अल्पोपहार ब चहापाणी यावरील खर्च. 
२ | प्रमुख पंच यांचे मानधन २,०००/- 
(क) | प्रशिक्षण शिब 
१ | दिनांक ३० डिसेबर, २०२२ ते २ जानेवारी, २०२३ या ४ (चार) दिवसाच्या ८,०००/- 
कालावधीमध्ये विभागीय क्रोडा संकुल, स.नं.१९१, शास्त्रीनगर, येरबडा येथे होणाऱ्या 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षक व खेळाडू यांच्याकरिता अल्पोपहार इत्यादीवरील 
होणारा खर्च. (Rox १००५४ ) 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ ते २ जानेवारी, २०२३ या ४ (चार) दिवसांव ४,०००/- 
प्रशिक्षकांचे मानधन. 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 
१ ।८५ट्रॅक सूट प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे. ४,०००/- 
२ | ५ किटबॅग प्रत्येको रु. ५००/- प्रमाणे. २,५००/- 
3 | २० टो-शर्ट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. १०,०००/- 
४ | २० बुटांचे जोड प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे २०,०००/- 
५ | २० टॉबेल प्रत्येको रु. १००/- प्रमाणे २,०००/- 
६ | २० जोडी पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. २,०००/- 
७ | १७ स्विमिंग FIRST रु. ८००/- प्रमाणे (पुरुषांसाठी) १३,६००/- 
८ | २ स्विमिंग HIPAA रु. १०००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) २,०००/- 
९ | २ टकिश गाऊन रु. ८००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) १,६००/- 
१० | १८ स्विमिंग गॉगल रु. ८००/- प्रमाणे. १४,४००/- 
११ | १८ स्विमिंग HUES, २००/- प्रमाणे. ३,६००/- 
१२ । प्रथमोपचार १,०००/- 
१३ | किरकोळ ख 4oo/- 
एकूण खर्च :- ( अक्षरी रु. शहान्नब हजार दोनशे फक्त) ९४,२००/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक ५ ते ७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी स्विमिंगपूल कॉम्प्लेक्स, नवी 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग 
घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या जलतरण संघाची निवड करण्यासाठी दि. १६ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड 
चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी / कर्मचारी खेळाडूंची यादी. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
१ | श्री. रोहोत रमेश mas, विक्रोकर निरीक्षक । राज्यकर सहआयुक्त यांचे कार्यालय, वस्तू ब सेवाकर 
कार्यालय, अमरावती 
२ | श्री. जयदेव अविनाश देशपांडे, कोषागार कार्यालय, अमरावती. 
सहाय्यक लेखाअधिकारी 
३ | श्री. पंडित शंकर पांडे, महसुल सहाय्यक धकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
४ | श्री. रसिक अशोक वऱ्हाडे, कनिष्ठ लिपिक । जिल्हा उद्योग केंद्र बुलढाणा. 
५ | श्री. ज्ञानेश्वर सुरेश खुटवड, उपजिल्हाधिव पविभागीय कार्यालय, रोहा. 
६ | श्री. गगन गणपतराव देशमुख, तलाठ पील कार्यालय, पन्हाळा, कोल्हापूर. 
७ | श्री. संदीप मारोती भोई, roe | जिल्हा शल्य चिकित्सक रायगड, अलीबाग. 
८ | श्री. रुपेश किसन पालवे, नायब तहसिलदार । तहसिलदार, तहसिलदार कार्यालय, बोरीवली, मुंबई. 
९ | श्री. कृष्णा प्र. डाहे, शिधावाटप निरिक्षक उपनियंत्रक शिधावाटप ग परिमंडळ, कांदिवली, मुंबई. 
१० | श्री. आनंद रमेश पडोळे, निरिक्षक अधिव पील कार्यालय, भंडारा. 
११ | at प्रदीप लक्ष्मण तांबे, पील कार्यालय, येवला. 
जमावबंदी अव्वल कारकून 
१२ | श्री. बिकास जग्गनाथ देसाई, लघुटंकलेखक । पुर्नबसन विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 
१३ | श्री. उदय अरुण जोजारे, तांत्रिक सहाय्यक । उप अभियंता कार्यालय,नांदेड, म.ओ.वि.म. उद्योग विभाग, 
नांदेड. 
१४ | श्री. अजिक्य आनंदराव पाटील, पीलदार कार्यालय, राधानगरी, कोल्हापूर. 
तांत्रिक सहाय्यक 
१५ | श्री. शुभम रमेश वानखेडे, तलाठ पं कार्यालय, आकोट. 
१६ | श्री. नितीन भास्करराव नवाथे, कृषि विभाग, जिल्हा परिषद अमरावती. 
कनिष्ठ सहाय्यक 
१७ | श्री. कौस्तुभ अ. TAH, अधिक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन 
सहाय्यक अभियंता विभाग, नागपूर. 
१८ | श्री. गोंविद न. बडे, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवाकर भवन, अहमदनगर. 
१९ | श्री. दिलीप किसन दरेकर, जीवरक्षव संचालक, क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२० | श्री. बालाजी ना. केंद्रे, प्रशिक्षक क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१ | श्रीमती स्मिता दिपक अजबे, राज्यकर सहआयुक्त, नोडल-९, जी.एस.टी. भवन, मुंबई. 
राज्यकर अधिकारी 
२२ | श्रीमती सुप्रिया शिवाजी भोसले, आस्था-३, पुणे विभाग, पुणे. वस्तू ब सेवा कर भवन, 
राज्यकर निरिक्षक येरवडा, पुणे. 
२३ | श्री. सतीश सोनवाने, सहा. कक्ष अधिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Gi it Dh I, C = IN, S = 

Ramdas Ganpat —tinusswa’osoieaucnt oF 

Dh | AND SPORTS DEPARTMENT. 0१0 

1 प m a Date: 2022.12.30 15:49:05 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


